प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल उत्पादनांवर बंदीच्या 

अनुषांगाने राज्यात पयावरण विषयक व्यापक 
जनजागृती अभियान राबविण्यासाठी महाराष्ट्र 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळास अनुदान रु.५,३८,६०८/- 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. प्लास्टिक २०१९/प्र.क्र.२३०अ/तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - 32 
दिनांक : २९ मार्च,२०२३. 
वाचा :- 
१. झासन निर्णय क्र. प्लास्टिक २०१९/प्र.क्र.२३०/तां.क.१,दिनांक २९ ऑगस्ट,२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तिसऱ्या परिच्छेदातीळ तिसर्‍या ओळीत नमूद 
“सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ” ऐवजी “महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ” असे 
वाचावे. 

तसेच अनु.क्र.४ मध्ये नमूद “हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं.- 
२०१९/प्र. क्र ४४/ अर्थ - ३, दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ६ (क) अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित 
करण्यात येते की, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र क्र ४४/ अर्थ - ३. दिनांक 
०१ एप्रिल, २०१९ मधील परि. क्र ७ ते ९ मधील सर्व अटीची पूर्तता होत आहे. 

याशिवाय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक अर्थसं २०१९/प्र क्र ४४/अर्थ -३, दिनांक ०१ 
एप्रिल, २०१९ मधील परि क्र. ७ ते ९ मधील सर्व अटीची पूर्तता होत आहे. 

ऐवजी 

“हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं.-२०२२/प्र क्र ४३/ अर्थ - ३, 
दिनांक ०४ एप्रिल,२०२२ मधील परिच्छेद क्र. ४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. SAF २०२२/प्र क्र ४३/ अर्थ - ३. दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ मधील 
परि. क्र ७ ते ९ व १३ मधील सर्व अटीची पूर्तता होत आहे. 

याशिवाय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक अर्थसं २०२२/प्र क्र ४३/अर्थ -३, दिनांक ०८ 
फेब्रुवारी,२०२३ मधील परि क्र. ४ ते ७ मधील सर्व अटीची पूर्तता होत आहे. 
३. सदरहू खर्च मागणी क्रमांक यु-४ ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण (०२) (१३) पर्यावरण विषयक 
जनजागृती शिक्षण व वातावरण बदल कृति योजना (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(3834 9302), या मुख्य लेखाशिर्षाखाली सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षाकरिता सुधारित अंदाज 
रुपये ३० लक्ष इतका निधी ठेवण्यात आळेला आहे, त्यामधून भागविण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्लास्टिक २०१९/प्र.क्र.२३०अ/तां.क.१ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२९१७५६१८८५०४ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY B 
SANDANSHIV 


(संजय संदानशिव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. मुंबई-२२ 
३. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंर्पक महासंचालनालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा वप र क्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. सांचालक लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


